सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (प्रशासन) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२५/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: २ मार्च, २०१९. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४)(दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार 
सहकार खात्यातील खाली नमूद केलेल्या सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (प्रशासन) या संवर्गातील 
अधिकार्‍यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदली करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम नवीन नियुक्तीचे पद व ठिकाण 

q श्री.आर.एस.दराडे, सहनिबंधक, सहकारी 
संस्था तथा नोडळ अधिकारी (पीआययु-कृषि, 
पणन) जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत महाराष्ट्र 
स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प, पुणे 


प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) सोलापुर 
या नवनिर्मीत पदावर 


२. सदर अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. सदरचे seal तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०२१५५००८७२०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
DN: c=IN, ०-५ ॥ Of Mahat 


eee N= IN, 0=Governmenn rashtra, ou=Co-Operation Marketing 
a ny ial And Textile Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=91b4708db2a52d675f7f30d81444f3844833dfc7c86d4244ee1075 
७ ९970713180, 

G a n e ५ h b h 1 ५ h a n J 0 ५ h | serialNumber=7d5731d128ab41d6a090557a2e9658b7382ac03af6e239ba 

66cc1 cf9a6cf2f52, cn=Manjiri Ganeshbhushan Joshi 

Date: 2019.03.02 15:52:14 +05'30' 

(AAT. जोशी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
3 


प्रत, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, वस्त्रोद्योग, वस्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), ) व्दारा 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


cc “७ ADO 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२५/५-स 


११, 


१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) व्दारा सहकार आयुकत व निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, 
सहकारी संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित 

संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सहकार /पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

सचिव (वस््रोदयोग) यांचे स्वीय सहायक. 

निवड नस्ती (कार्यासन-५स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


